श्री. वासुदेव अर्जुन व्हटकर, शाखा अभियंता, 
विद्युत निरीक्षक (सचिव, अनुज्ञापन मंडळ व 
उदवाहन निरिक्षक) यांचे कार्यालय, मुंबई 
यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. सेवानि २०२०/प्र.क्र. २१/ऊर्जा ५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : (१ श्री. वासुदेव अर्जुन व्हटकर यांचा दि. ६.११.२०१९ व दि. १.२.२०२० रोजीचा स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीबाबत चा अर्ज. 
(२) मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाचे पत्र क्र. मुविनि/कार्या-२/५४/२०२०, 
दिनांक: १४ जानेवारी, २०२० 


आदेशा:- 

श्री. वासुदेव अर्जुन व्हटकर, शाखा अभियंता (सचिव अनुज्ञापक मंडळ व उदवाहन 
निरीक्षण) यांचे कार्यालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६.११.२०१९ च्या अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ६५ मधील तरतुदीनुसार दि. ४.०२.२०२० (म.पू) 
पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. श्री. वासुदेव अर्जुन व्हटकर, शाखा अभियंता यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. तसेच, त्यांच्याकडून निवृत्ती वेतनाच्या देय रकमांमधून 
शासकीय येणेची वसुली असल्यास ती करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
होण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१११५१२४०६२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant Pundlik 
Badgeri 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
३. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२, 


शासन Beal क्रमांकः सेवानि 2020/H.H. २१/ऊर्जा ५ 


:8 
षु. 


one GS & 


१०. 


महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.), मुंबई 09, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर, 
उपसचिव (ऊर्जा ५) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 

श्री. वासुदेव अर्जुन व्हटकर, शाखा अभियंता (सचिव अनुज्ञापक मंडळ व उदवाहन 
निरीक्षण) यांचे कार्यालय, मुंबई यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचेमार्फत 

निवड नस्ती/ऊर्जा ५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


